राज्यातील कृषि विद्यापीठातर्गत शिकविण्यात 
येणाऱ्या ११ अभ्यासक्रमांना व्यवसायिक अभ्यासक्रम 
म्हणून घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक ईबीसी २०१८/प्र.क्र.१३(भा-८)/शिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ मे, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक ईबीसी २०१८/प्र.क्र.१३(भा-८)/शिक्षण, दि. २७.०७.२०२१ 
२) शासन निर्णय क्रमांक ईबीसी २०१८/प्र.क्र.१३(भा-८)/शिक्षण, दि. ०६.१२.२०२१ 
३) कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मस्यव्यवयाय विभाग यांचे पत्र क्र. APT १०२०/ 
प्र.क्र.१००/७ अ, दि. ०७.०३.२०२२ 
प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन दि. २७.७.२०२१ व दि. ०६.१२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये शासन निर्णया सोबतच्या 
“विवरणपत्र-अ ” मधील नमूद कृषि विद्यापीठातर्गत येणाऱ्या ११ अभ्यासक्रमांना व्यवसायिक अभ्यासक्रम म्हणून 
घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने सदर अभ्यासक्रमांसाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 
अधिनस्थ विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती/शिक्षण फी, परीक्षा फी, निर्वाह भत्ता 
प्रतीपूर्तीच्या योजना महाडिबीटी आणि सेवा प्रणालीवर कार्यान्वित करण्यासाठी व सदर रक्‍कम अदा करण्यास सन 
२०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शिष्यवृत्त्तीचा लाभ सन २०२०-२१ पासून 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील कृषि प्रवेशा प्रक्रिया व कृषि शिक्षण धोरणासंदर्भात मा. उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार यांचे 
अध्यक्षतेखाली दि.३१.१.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार संदर्भ क्र. १ व २ येथे नमूद शासन 
निर्णयान्वये कृषि विद्यापीठातर्गत येणाऱ्या ११ अभ्यासक्रमांसाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिनस्थ 
विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती/शिक्षण फी, परीक्षा फी, निर्वाह भत्ता प्रतीपूर्तीच्या 
योजना महाडिबीटी आणि सेवा प्रणालीवर कार्यान्वित करण्यासाठी सन २०२०-२१ पासून मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्यानुसार सदर ११ अभ्यासक्रमासाठी सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून शिष्यवृत्ती/फ्रिश्ीप अदा करण्यासाठी या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०५२६१६५८४१२७३४ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने कण १२१३ 
SA N G ITA D | N ES H a Eee 1000000 मी (01-६२ BACKWARD 


e0ca0b129ab4da8f9e91 1057d75e7fbfefébdObS5esff7ca0deacfal 


je=400032, st=Maharas| 


S H E L KE ee lial 
(संगिता शोळके) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईबीसी २०१८/प्र.क्र.१३(भा-८)/शिक्षण 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 

३. मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

५. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अमुस/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्री मंत्रालय विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
७. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

८. आयुक्‍त,समाजकल्याण,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

९. संचालक, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. सर्व जिल्हाधिकारी,महाराष्ट्र राज्य. 

११. सर्व मुख्य कार्याकरी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१२. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे. 

१३. सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१४. सर्व सहायक आयुक्‍त,समाजकल्याण. 

१५. निवडनस्ती (शिक्षण) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


